प्रशासकीय अधिकारी गट-अ 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०९.२२/प्र.क्र.२२०/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४ 00 02२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


AIR seat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
खालील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पदव =| at 
ठिकाण 
eal 2 3 a 
| श्री. सतीडा विनायकराव चोपडे, प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य । रिक्‍त पदी 
प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), पुणे 
वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर वनवृत्त, 
चंद्रपूर 


२ श्री. चोपडे यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. याबाबतची माहिती संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी शासनास sunil.pandhare@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर सादर करावी 


३. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी 
हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास sunil.pandhare@nic.in या 
ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


४. संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधीळ नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०९.२२/प्र.क्र.२२० /फ-८ 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास 
वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२११८५६२०८०१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 
DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

S U N | L PAN D U RAN G FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7f87479241 5b92ba5 19384cacb41b53a89cf93dbd96d4be1f7d 
97fb6326eed47, 
pseudonym=E356063E1710100620E953749C8FAG6F85E9A154E, 

P A N D H A R E serialNumber=8B7DC58E83C9774E4419A7AEEAC77EAE7CDEA272D75 
9DFB29451BCFE7E3F04C9, cn=SUNIL PANDURANG PANDHARE 
Date: 2022.11.21 18:59:11 +05'30' 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्वी 

११) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 

१३) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


